महाराष्ट्र कारागृह व सुधारसेवा विभागातील 
अधिका-यांच्या गणवेष भत्यात वाढ 
करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : जेएलई १०१०/५३६/प्र.क्र. १८८/ पुर्नबांधणी क्र. १२०/ तुरुंग १ ( भाग-१) 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
दुसरा मजला, मंत्रालय-४०० ०३२ 
दिनांक : ०१ डिसेंबर, २०१६. 


वाचा :- 

१) गृह विभाग,शासन निर्णय क्र.जेएलडी-३२९२/२(५)(अ)/पीआरएस-१, दिनांक १७ ऑगस्ट १९९३. 

२) गृह विभाग,शासन निर्णय क्र.जेएलई-१०१०/ ५३६/ प्र.क्र.१८८/ पु.बां.क्र.१२०/तुरुंग-१, दिनांक २६ 
एप्रिल २०१६ 

३) अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचे पत्र 
क्र.अपोमसंवकामनि/पुणे/क-५/ WHAT १०४१७/२०१६, दिनांक ७/११/२०१६. 


प्रस्तावना : 

महाराष्ट्र कारागृह व सुधारसेवा विभाग पोलीस विभागाप्रमाणेच गुन्हेगारी प्रशासनाच्या यंत्रणेचा एक 
भाग असून त्यांचा अत्यावश्‍यक सेवेत समावेश होतो. त्यामुळे या दोन्ही विभागातील अधिकारी/कर्मचा-यांना 
देण्यात येणा-या सुविधेमध्ये समानता असणे असणे आवश्‍यक आहे. सबब पोलीस विभागातील 
अधिकारी/कर्मचा-यांना लागू असलेल्या सुविधा/लाभदायी योजनांचा आढावा घेऊन त्या आवश्‍यकतेनुसार 
कारागृह व सुधारसेवेत कार्यरत गणवेषधारी अधिकारी/कर्मचा-यांना सुध्दा लागू करणे आवश्‍यक आहे. 

महाराष्ट्र पोळीस विभागातील अधिकारी/कर्मचा-यांना लागू असलेल्या इतर सुविधा/लाभदायी 
योजना कारागृह व सुधारसेवेतील गणवेषधारी अधिकारी/कर्मचा-यांना आवश्‍यकतेनुसार लागू करणेसाठी 
निर्णय घेणेकरीता अपर मुख्य सचिव (गृह) यांच्या अध्यक्षतेखाली संदर्भ क्र-०२ अन्वये समिती स्थापन 
करण्यात आलेली आहे व उपरोक्त समितीस पोलीस विभागाला लागू असलेल्या सर्व सुविधा/लाभदायी 
योजनांचा अभ्यास करुन त्या कारागृह व सुधारसेवेतील अधिकारी/कर्मचा-यांना लागू करण्यासाठी 
आवर्यकतेनुसार बदल करुन लागू करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. 

त्या अनुषंगाने अपर मुख्य सचिव (गृह) यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक १९/११/२०१६ रोजी समितीची 
बैठक आयोजित करण्यात आलेली होती. सदर बैठकीमध्ये महाराष्ट्र पोलीस दलातील अधिकारी यांच्या 
प्रमाणेच महाराष्ट्र कारागृह व सुधारसेवेतील कारागृह उपमहानिरीक्षक ते तुरुंग अधिकारी श्रेणी-२ या 
संवर्गातील अधिका-यांच्या गणवेष भत्यात रुपये ५०००/- (रुपये पाच हजार मात्र) इतकी वाढ करणेबाबत 
निर्णय घेण्यात आला. 

संदर्भ क्र-१ अन्वये गृह विभागाच्या कारागृह उपमहानिरीक्षक ते तुरुंग अधिकारी श्रेणी-२ पर्यंतच्या 
अधिका-यांना गणवेष अनुदानाची रक्‍कम रुपये २५००/- व त्यानंतरच्या प्रत्येक चार वर्षानी रुपये २५००/- 
अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. तथापि, बाजारातील कापडाच्या दरामध्ये झालेली वाढ विचारात घेऊन 
कारागृह उपमहानिरीक्षक ते तुरुंग अधिकारी श्रेणी-२ पर्यंतच्या अधिका-यांच्या गणवेष भत्यात वाढ 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय: 
गृह विभाग,श्ासन निर्णय क्र.जेएलडी-३२९२/२(५) (अ)// पीआरएस-१, दिनांक १७ ऑगस्ट १९९३ 
अन्वये महाराष्ट्र कारागृह व सुधारसेवा विभागातील कारागृह उपमहानिरीक्षक ते तुरुंग अधिकारी श्रेणी-२ 


शासन निर्णय जेएलई १०१०/५३६/प्र.क्र. १८८/ पुर्नबांधणी क्र १२०/ तुरुंग १ ( भाग-१) 


पर्यतच्या प्रत्येक अधिकाऱ्यांना प्रत्येकी रुपये २५००/- (रुपये दोन हजार पाचशे फक्त) मंजूर करण्यात आले 
होते. त्यानंतर गणवेष साहित्यांच्या किंमतीत बरीच वाढ झाली असल्यामुळे सदर गणवेष भत्यात दर 
वर्षाकरीता प्रत्येकी रुपये ५०००/- (रुपये पाच हजार फक्त) इतके वाढविण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत 
आहे. 


२. प्रस्तुत प्रकरणी चालू वर्षी होणारा खर्च (9) मागणी क्र.बी-५,मुख्यलेखाशिर्ष -२०५६ तुरुंग (००१) 
संचालन व प्रशासन (००)(०१)कारागृह निरीक्षणाळय (२०५६००२६) (१३) कार्यालयीन खर्च, (२) मागणी क्रमांक 
बी-५,मुख्य लेखाशिर्ष-२०५६ तुरुंग, (००) (१०१) तुरुंग (00)(09) मध्यवर्ती तुरुंग (२०५६००३५) (१३) 
कार्यालयीन खर्च व (३) मागणी क्रमांक बी-५, मुख्यळेखाशिर्ष-२०५६, (००)(१०१) तुरुंग,(००)(०२)जिल्हा 
तुरुंग,(२०५६००४४) दत्तमत (१३) कार्यालयीन खर्च (योजनेतर योजना) खाली सन २०१६-२०१७ करीता 
नवीन बाब मंजूर करण्यात आलेल्या तरतुदीतून तसेच, पुढील वर्षापासून प्रतिवर्षासाठी मंजूर करण्यात 
आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर आदेश दि.०१.१२.२०१६ रोजी पासुन लागू राहील. 


४. सदर शासन निर्णय मंत्रिमंडळाने दिलेल्या मान्यतेनुसार गठीत करण्यात आलेल्या सक्षम समितीने 
घेतलेल्या निर्णयानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


प. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६१२०११४२३३६६६२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Manohar Bandpatte 

M a Nn O h a r DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Desk 
Officer, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=bb7b9a28cd6d8e2b 1 fa8f60d2102584 
64e6ece204d02617fbb7ed6be3db6752c, 

B a Nn d p a tte cn=Manohar Bandpatte 
Date: 2016.12.01 16:36:28 +05'30' 

(म. रा. बंदपट्टे ) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग 
प्रत, 
१) मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


A 


) 

) मा.राज्यमंत्री (गृह- शहरे) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

) अपर मुख्य सचिव, (अ.व.सु), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

) प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


CC AN 


mn SS 


प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव(वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य,पुणे-१ 
१०) कारागृह उपमहानिरीक्षक,मुंबई/पुणे/नागपूर/औरंगाबाद 

११) अधीक्षक,मध्यवर्ती कारागृह (सर्व) 

१२) प्राचार्य,दौळतराव जाधव तुरुंग अधिकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय,पुणे.६ 


wren ७. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय जेएलई १०१०/५३६/प्र.क्र. १८८/ पुर्नबांधणी क्र १२०/ तुरुंग १ ( भाग-१) 


१३) अधीक्षक,जिल्हा कारागृह (सर्व) 

१४) अधीक्षक,खुळे जिल्हा कारागृह (सवी 
१५) प्राचार्य किशोर सुधारालय,नाशिक 
१६) अधीक्षक,रत्नागिरी विशेष कारागृह,रत्नागिरी. 
१७) संपर्क अधिकारी, LIAR खूली वसाहत,आटपाडी जि.सांगली 
१८) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) मुंबई/नागपूर 
१९) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
20) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
29) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी 
22) उपकोषागार अधिकारी (सवी 

23) गृह विभाग,बीयुडी-१,मंत्रालय,मुंबई-३२ 
२४) निवडनस्ती-तुरुंग-१ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


